कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १३८४ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते 

दि. ३०.०९.२०१८ या कालावधी करीता मुदत 
वाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१८/प्र.क्र.३६१/ कु.क 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: २० जून, २०१८ 
वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०१७/ २८१/ प्र.क्र.११०/ 
कु.क., दि. ३१ जानेवारी, २०१८ 
२) अतिरिक्त संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः राकुकका/ 
आस्था/ २२११/१३८४/ अस्थाई पदे / न. क्र.१६३/ ३४८९७- ९९/१८, दि. ०७/०६/२०१८. 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आपुक, दि.०५.०३.२०१८ 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांतर्गत कार्यरत असलेल्या १५४२ अस्थायी पदांना 
दि. ३१/०१/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०१/२०१८ ते २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर अस्थायी पदांना पुढील मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. २ अन्वये 
शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने १३८४ अस्थायी पदांस दि. ०१/०३/२०१८ ते दि. ३०/०९/२०१८ 
पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात येत आहे 


शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत विविध योजनांच्या अंमळबजावणीकरीता मंजूर असलेल्या 
अस्थायी पदांच्या आढाव्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय 
आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी केंद्र शासनांस सादर केला असुन या प्रस्तावात नमुद केल्यानुसार 
अनावश्यक पदे प्रत्यार्पित करुन उर्वरित आवश्यक त्या पदांना केंद्र शासनाकडून मान्यता प्राप्त 
होण्याच्या अधिन राहून तसेच वित्त विभागाच्या दि.५/३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त 
अस्थायी पदांना दि.१/३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यांस या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय HATH: अस्थायी २०१८/प्र.क्र.३६१/ कु.क. 


सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षा करिता सदर पदावरीळ खर्च खालील विवरणपत्रात 
दिलेल्या लेखाशिर्षाखाळी अर्थसंकल्पीत केलेल्या मंजूर तरतुदींतून भागविण्यात यावा. 


१३८४ अस्थायी पदांच्या वेतनावरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


अ.क्र. योजनेचे नाव पदसंख्या पदांवरील खर्च दर्शविणारे लेखाशीर्ष 
a २ ३ 1 ae 
| नागरी भागातील । १९२ अ) शासकीय संस्थेमार्फत चालविले जाणारे 
आरोग्य सेवांची आरोग्य केंद्र- 
पुनर्रचना मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 


१०२- नागरी कुटुंब कल्याण सेवा, (०१) नागरी 
कुटुंब कल्याण सेवा १००टक्के केंद्र पुरस्कृत 
योजना- (०१) (०१) नागरी कुटुंब कल्याण केंद्र 
(२२११ ०१७६) 
११४५ ब) स्थानिक संस्था व इतर संस्थेमार्फ़त 
चालविली जाणारी आरोग्य केंद्र - 
मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 
१०२- नागरी कुटुंब कल्याण सेवा, (०१) नागरी 
कुटुंब कल्याण सेवा १००टक्के केंद्र पुरस्कृत 
योजना- (०१) (०२) स्थानिक संस्था व इतर 
संस्थांनी चालविलेल्या नागरी कुटुंब कल्याण 
नियोजन केंद्रांना अनुदाने (२२११ ०१८५) 
४७ ।क) झाहरी कुटुंब कल्याण केंद्रे- 
मागणी क्रमांक. आर-१, २२११- कुटुंब कल्याण, 
००१- संचालन व प्रशासन, (०१) राज्य कुटुंब 
कल्याण केंद्र १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना- 
(09) (०४) शहरी कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ 
००६९) 


एकूण (अ) | १३८४ 


टिप.प्रत्यार्पित पदे वगळण्याची कार्यवाही आयुक्‍त स्तरावर केली जाईल - 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०१८/प्र.क्र.३६१/ कु.क. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/आपुक, 
दि.०५/०३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१५२४१३८७१७ असा आहे. हा Aa 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ujwala Arun Ransing 


७ 
Uj Wa | a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a7788b3b31e2d9269bcbfd9588a 


A [| (1 Nn 6ee4771341780133d295a56dd4ef476977 
773, 


serialNumber=3b8f98f1c1 82bf458a4deee 
399a7241b5044aeb09c097bc6d28b58709 


Ransin g Fenelon va 
(उज्वला अ. रणसिंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

सचिव,आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, केंद्र शासन, निमार्ण भवन,नवी, दिल्ली 


८. विभागीय संचाळक (कु.क.), ८२/२, पर्वती, पहिला माळा, दर्पण बिल्डींग, सहकार 


g. 


नगर, पुणे 
आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 


१०.सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
११.उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सर्वी 

१२.उप संचाळक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे 

१३.जिल्हा शल्य चिकित्सक , सामान्य रूग्णालय (स्वी 

१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: अस्थायी २०१८/प्र.क्र.३६१/ कु.क. 


१५.वैद्यकीय अधिकारी, केंद्रीय रूग्णालय, उल्हासनगर , जिल्हा- ठाणे 

१६.प्राचार्य, नागपूर कॉलेज ऑफ़ होमिओपॅथी व बायोकेमिस्ट्री, ५४३, आश्रमशाळा, 
BABE ग्रेटनाग रोड , नागपूर- ४४० ००९. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

१८. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवडनस्ती (कु.क). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


